शासन शुध्दीपत्रक- राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल 
ग्रामीण क्षेत्रात मूलभूत/पायाभूत सुविधा या 
योजनेंअतंर्गत सन २०१८-१९ मधील ग्रामपंचायत, 
जिल्हा व मंजूर कामात बदल करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : ग्राक्षेवि - 2098 / प्र.क्र.४७/का.९ 
मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२ 
दिनांक :- ११ जून, २०१९. 


वाचा :- १. शासन निर्णय,अल्पसंख्याक विकास विभाग, ग्राक्षेवि- २०१९/ प्र.क्र. २१/का.९, 
दि.२८ फेब्रुवारी, २०१९. 


२. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१९/प्र.क्र. ४४/अर्थ-३. दि.०१/०४/२०१९ 


शासन शुध्दीपत्रक 


संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णयातील परिशिष्ट “अ” मध्ये अ.क्र. ६ येथील अहमदनगर जिल्हातील 
खालील प्रमाणे मान्यता देण्यात आली होती. 


a.) जिल्हा तालुका | ग्रामपंचायत विकास कामांचे नांव मंजूर निधी 
क्र. (रुपये) 
६ ।अहमदनगर । शिरुर (रांजणगाव ।१कब्रस्थानमध्ये सोयीसुविधा निर्माण करणे १० लक्ष 
२) जेन समाज स्थानक बांधकाम करणे १० लक्ष 
एकूण रुपये वीस लक्ष फक्त २० लक्ष 


त्या ऐवजी उपरोक्‍त आदेशात खालील प्रमाणे ग्रामपंचायत, जिल्हा आणि विकासकामांच्या 
रकान्यामध्ये बदल करुन पुढीलप्रमाणे सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ. जिल्हा | तालुका । ग्रामपंचायत विकास कामांचे नांव मंजूर निधी 
क्र. (रुपये) 
६ Tt Ree ।रांजणगाव ।१कब्रस्थानमध्ये संरक्षण भिंत उभी करणे १० लक्ष 
गणपती २) जैन समाज स्थानक (देवस्थान)चे बांधकाम करणे ।१० लक्ष 
एकूण रुपये वीस लक्ष फक्त २० लक्ष 


२. उपरोक्त मंजूर एकूण रुपये २०,००,०००/- ( एकूण अक्षरी रुपये वीस लक्ष फक्त) इतका निधी चालू 
आर्थिक वर्षातील सन २०१९-२० करीता उपलब्ध तरतूदीतून भागविण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 
सदर अनुदान पुणे जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी, यांचेमार्फत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद पुणे, यांना 
स्वाधीन करण्यात येत आहे. त्यानुसार संदर्भ क्र. १ च्या शासन निर्णयातील निधी वितरणा संबधीचे सर्व अटी 
व शर्तीचे पालन करणे त्यांना बंधनकारक राहील. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः MALS - 2098 / प्र.क्र.४७/का.९ 


३. या योजनेंतर्गत होणारा खर्च “मागणी क्र. झेड ई-१, २२३५ -सामाजिक सुरक्षा व कल्याण 
०२-समाजकल्याण,१९८-ग्रामपंचायतींना सहाय्य, राज्य योजनांतर्गत योजना, ०१ अल्पसंख्याकांना सहाय्य 
(०१) (०१) अल्पसंख्याक बहुल ग्रामपंचायतींना सहायक अनुदान (कार्यक्रम) (२२३५ बी ०८५) ३१, सहायक 
अनुदाने (वेतनेतर)” या लेखाशिर्षाखाळी सन २०१९-२० या वर्षाकरीता मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून 
भागविण्यात येईल. 

४. “Wax शासन निर्णयवित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८ भाग पहिला, वित्त विभाग, शासन निर्णय 
क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, दि.१७ एप्रिल,२०१५ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्राप्त झालेल्या 
अधिकारांतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार तसेच शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. शासन 
परिपत्रक, शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. अर्थसं- २०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, दि.१एप्रिळ, २०१९च्या प्राप्त 
मान्यतेस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे ”. 


षु. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक क्र. २०१९०६१११२३७०६५७१४ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Dinesh M. 5 
h M ment Of Mahi htt ‘Minorities 
ines 7 शे Devel ICode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=9cabb099fd0576208F4¢ 13 10d2e7860201ab5363a2133e0 
927ff26cOf016fdf, 
2.5.4.45=032100CD9D66225CED8BAE27E0E1249D39EC14A54419D 
(0 ‘al a Va ‘al e 0A13504B49333B23F92B58199, 
Date: 2019.06.11 12:44:49 +05'30' 
(दि. मा. सोनवणे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा.राज्यपालांचे सचिव, 
२. मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, 
३. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 
४. अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव / सचिव सर्व मंत्रालयीन विभाग, 
५. महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर, 
६. महालेखापाल १/२ (लेखापरीक्षा) , मुंबई / नागपूर, 
७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
८. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
९. संबंधित जिल्हाधिकारी/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी, संबंधित जिल्हा परिषद 
१०. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, संबंधित जिल्हा परिषद 
११. मा. मंत्री/ राज्यमंत्री (अल्पसंख्याक विकास) यांचे खाजगी सचिव, 
१२. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय (प्रसिध्दीसाठी), 
१३.निवडनस्ती (का.९) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


